RNI No. MAHBIL / 2009 / 35574 


11111 


ANSL 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक २१ ( २ ) ] 


मंगळवार , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ११ , किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक ४१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , ठाणे यांजकडून 

मुरबाड नगरपंचायत , जिल्हा ठाणे 


अंतिम प्रभाग रचना 


परिशिष्ट -७ 


:) 


> 


> 


मा.राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे कडील पत्र क्र . रानिआ / नप -२०२० / प्र.क्र .१ / का -०६ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० व 
क्र.रानिआ / नपं -२०२१ / प्र.क्र .३ / का -०६ , दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित 
केला ) चे कलम १० ( १ ) अन्वये ठाणे जिल्ह्याची जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्या प्रमाणे मुरबाड नगरपंचायत 
क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती , आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे महिलांसाठी 
( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा 
जा.क्र.सामान्य / कक्ष -३ / टे -२ / नपाप्र / निवडणूक नोटीस / मुनपं / २०२१ , दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२१ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम 
म्हणून संबोधित केला ) चे कलम १० , पोट - कलम ( १ ) परंतुकाप्रमाणे आवश्यक असल्यामुळे उक्त आदेशाचा मसुदा याव्दारे मुरबाड 
नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरुन आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार 
करून मी , वैदेही रानडे , जिल्हाधिकारी , ठाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

अंतिम आदेशाचा मसूदा 
क्रमांक सामान्य / कक्ष -३ / टे -२ / नपा / श.न.प. / प्र.र.मा .२०२० / कावि -१०३ ९.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) च्या कलम ९ , 

( १ ) 
भाग एक - अ ( को.वि.पु ) -४१-१ 


- 


- 


- 


२ 


- 


१७ 


: 


०४ 


० ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 
पोट - कलम ( २ ) अन्वये प्रादेशिक संचालक तथा विभागीय आयुक्त , नगरपालिका प्रशासन कोकण विभाग , कोंकणभवन यांचे पत्र क्र . 
नप -२ / निवडणूक / आरक्षण सोडत / २०२१-२२ / २५२ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये त्यांनी मुरबाड नगरपंचायतीच्या 
बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
यांच्या साठी राखून ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसह ) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १ ) निवडून द्यावयाच्या नगरपंचायत सदस्यांची संख्या 
( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 

जागा राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ ) अनुसूचित जाती 

०१ 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

०१ 
( क ) नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा 
( ३ ) महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 

महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) : 
( ४ ) उपरोक्त क्र . ३ पैकी वरील क्र . २ ( अ ) , ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती , आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी महिलांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या संख्या खालीलप्रमाणे राहील 
( अ ) अनुसूचित जाती 

०१ 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांच्या मागासवर्ग 

०२ 
( ५ ) महिलांसाठी सर्व साधारण जागा राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

०५ 
( ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागावजा अनुक्रमांक ४ समोरील जागा ) 
२. त्याअर्थी , क्र . रानिआ / नप -२०२० / प्र.क्र .१ / का -०६ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० व क्र . रानिआ / नप -२०२१ / प्र.क्र .३ / का -०६ , 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० , पोट - कलम ( १ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , वैदेही रानडे , जिल्हाधिकारी , ठाणे याद्वारे उक्त नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या भागांत 
विभागण्यात येईल , त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , आणि नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
यांच्यासाठी व महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील महिलांसह ) जागा राखून 
ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


: 


. 


०१ 


- 


> 


३. याआदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


परिशिष्ट २ ( हद्दींची व्याप्ती व वर्णनात्मक ) 


मुरबाड नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१-२०२२ 


प्रभाग क्र . 


प्रभागाचे 
नाव 


प्रभागाच्या सीमा 


असल्यास 


प्रभागाची व्याप्ती 
( 
प्रभागातील 
थोडक्यात महत्त्वाची ठिकाणे / परिसर / नगरे इ . नमूद करावीत ) 


आरक्षणाची 
स्थिती 
किती 
जागा कोणत्या प्रवर्गातील जसे अनु . जाती / अनु.जमाती / नागरिकांच्या 
मागासवर्गासाठी 
व 
स्त्रियांसाठी 
( 
अनु 
. जाती / अनु.जमाती / नागरिकांच्या 
मागासवर्ग 
व 
स्त्रियांसाठी 
धरून 
) 

( ५ ) सर्वसाधारण ( महिला ) 


( १ ) 

( २ ) प्रभाग क्रमांक -०१ | प्रभाग क्र . ०१ 


लोकसंख्या 


एकूण -१३०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


- 


अ.जा. -४६ 


अ.ज. - ७३ 


- 


( ३ ) 

( ४ ) एम.आय.डी.सी. परिसर , उत्तर – मुरबाडी नदीच्या दक्षिणेकडील सर्व भाग नागाचा खडक 

पूर्व - काळू - बाळू ढाब्याचा पश्चिमेकडील भाग दक्षिण – श्री तुकाराम गगे यांचे निवासस्थान ते जॉय सॅम्युअल 

वर्कशॉप व एम.आय.डी.सी. वसाहत ते ओरियेंटल 

कंपनीच्या 
उत्तरेकडील भाग पश्चिम – नागाचा खडक बोरिंग ते जुना पेट्रोलपंपाच्या 

पूर्वेकडील 
भाग 
लांबाची 
वाडी 
, 
खरबावाडी 
, उत्तर – लांबाच्या वाडीचा उत्तरेकडील भाग डोहळ्याचा पाडा , विद्यानगर , 

पूर्व – इंडियन ऑईल पेट्रोल पंप ते डोहळ्याचा पाडा देवदर्शन सोसायटी 

वसाहतीच्या पश्चिमेकडील भाग दक्षिण -देवदर्शन अपार्टमेंट ते प्रमुख दर्शन ते डोहळ्याच्या 

पाड्याचा उत्तरेकडील भाग पश्चिम -ओरियेंटल कंपनी ते म्हसा रोड मोरी ते देवदर्शन 

सोसायटी 
पर्यंतचा 
पूर्वेकडील 
भाग 


प्रभाग क्रमांक -०२ | प्रभाग क्र . ०२ 


ना.मा.प्र . ( महिला ) 


लोकसंख्या 


एकूण - १४०२ 


अ.जा. –१२ ९ 


अ.ज. - ३७१ 


W 


o 


< 


( ५ ) 


( १ ) 

( २ ) प्रभाग क्रमांक -०३ | प्रभाग क्र . ०३ 


( ३ ) 
शेळकेपाडा 
, 
मातानगर 
, फॉरेस्ट कॉलनी 


लोकसंख्या 


( ४ ) उत्तर – मुरबाड म्हसा रोड मोरी ते गणेश कृपा राईस मिल च्या सर्वसाधारण 

दक्षिणेकडील 
भाग पूर्व – मुरबाड म्हसा रोड मोरी ते शासकीय विश्रामगृहपर्यंतच्या 

पश्चिमेकडील 
भाग दक्षिण –शासकीय विश्रामगृह ते जुने तलाठी कार्यालय व 

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते संतोषी माता मंदिरपर्यंतचा उत्तरेकडील भाग 


एकूण -११ ९ ० 


अ.जा. -११५ 


अ.ज. - २७ 


प्रभाग क्रमाक -०४ | प्रभाग क्र .०४ 


अ.जाती ( महिला ) 


साईसंसार कॉलनी , म्हसारोड परिसर , बाजारपेठ , 
खडकबाण वाडा , अण्णाभाऊ साठे नगर 


पश्चिम -मुरबाड कल्याण रस्त्यापासून संतोषी माता मंदिर 

पर्यंत रस्त्याच्या पूर्वेकडील भाग उत्तर – तलाठी कार्यालय ते विश्रामगृहाकडे जाणाऱ्या 

रस्त्याच्या दक्षिणेकडील भाग पूर्व - मुरबाड म्हसा रोड शासकीय विश्रामगृह ते चंद्रकांत 

गडगे यांचे निवासस्थानाच्या पश्चिमेकडील भाग 


लोकसंख्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


एकूण -११०२ 


अ.जा. - १८८ 


दक्षिण – नरेश शहा साँ मिल ते टिळक चौक ते राजलक्ष्मी 

स्टोअर्स ते मारुती मंदिर रस्त्याच्या उत्तरेकडील भाग 


अ.ज. - ९ ४ 


पश्चिम -तीन हात नाका ते मुख्य रस्त्यावरील तलाठी 

कार्यालय ते श्री.मुकुंद पटेल यांच्या घराच्या पूर्वेकडील भाग 


( १ ) 

( २ ) प्रभाग क्रमांक -०५ | प्रभाग क्र . ०५ 


( ३ ) 
संभाजीनगर 
, 
हनुमान 
मंदिर 
, परमभक्त विभाग 


( ५ ) ना.मा.प्र . ( महिला ) 


( ४ ) उत्तर – श्री.विठ्ठल कडव यांचे घर ते राधे गोविंद अपार्टमेंट 

ते श्री.बंदू मोहिते यांचे निवासस्थानाचे दक्षिणेकडील 


भाग एक - अ ( को.वि.पु ) -४१-२ 


भाग 


लोकसंख्या 


एकूण - ११६२ 


अ.जा. –१४ ९ 


अ.ज. - ३६ 


प्रभाग क्रमांक -०६ | प्रभाग क्र . ०६ 


हनुमान आळी , 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


मुस्लीममोहल्ला , रोहिदासवाडा , आंबेडकर 


पूर्व -श्री . विठ्ठल कडव यांचे निवासस्थान ते श्री . बाळू कथोरे 

यांचे निवासस्थानाच्या पश्चिमेकडील भाग दक्षिण – श्री . बाळू कथोरे यांचे निवासस्थान ते टिळक 

चौकातील 
श्री 
. 
बंदू 
मोहिते 
यांचे 
निवास 
स्थानाच्या 

उत्तरेकडील 
भाग 
पश्चिम 
-टिळक 
चौकाचे 
पूर्वेकडील 
भाग उत्तर – श्री.रसीद पठाण यांचे 

दुकान ते हनुमान आळी मधून म्हसा रोडकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दक्षिणेकडील भाग पूर्व – श्री . गफार पठाण यांचे निवासस्थान ते बेबी राजेंद्र जाधव 

यांचे निवासस्थान ते श्री.भाऊ देसले यांचे निवासस्थान ते श्री . भगवान देसले यांचे निवासस्थानाच्या 

पश्चिमेकडील 
भाग दक्षिण -श्री . नंदा थोरात निवासस्थान श्री.अस्लम भंगारवाला 

गोडाऊन ते श्री . अली पटेल ते कोतवाल चौकच्या 

उत्तरेकडील 
भाग पश्चिम - श्री . रसीद पठाण यांचे दुकान ते कोतवाल चौकाचे 

पूर्वेकडील 
भाग 


लोकसंख्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


नगर 


एकूण - १३४ ९ 


अ.जा. - ६३ ९ 


अ.ज. - १४ 


s 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


प्रभाग क्रमांक -०७ | प्रभाग क्र . ०७ 


लोकसंख्या 


एकूण - १३४५ 


अ.जा. -३० 


अ.ज. - ६२ 


( ३ ) 

( ४ ) ताड आळी , देवीची आळी , उत्तर – नंदादीप नॉव्हेल्टी ते पंकज विशे यांचे 

सर्वसाधारण 
ज्ञानदीप 
नगर 

निवासस्थानाच्या दक्षिणेकडील भाग 
पूर्व 
– 
नंदादीप 
नॉव्हेल्टी 
ते 
श्री 
अण्णा 
दुगाडे 
यांच्या दुकानापर्यंत पश्चिमेकडील भाग दक्षिण श्री अण्णा दुगाडे यांचे दुकान ते ज्ञानदीप शाळा ते श्री.चंद्रकांत बोष्टे यांच्या निवासस्थानाच्या उत्तरेकडील भाग 

पश्चिम - श्री . पंकज विशे ते ठाकरे चाळीच्या पूर्वेकडील भाग मातानगर , डाक बंगला , उत्तर - श्री शांताराम महाजन चाळ ते नॅशनल हायवे ऑफिस सर्वसाधारण झोपडपट्टी , अरुणोदय ते श्री . बांगर राव साहेब ते गणेश रसवंती गृहाचे दक्षिणेकडील सोसायटी , ताड आळी 

पूर्व – नॅशनल हायवे ऑफिस ते डाक बंगला ते श्री . सुभाष मनोरे ते गणेश रसवंती गृह ते श्री . राजेश जाखोटिया यांच्या दुकानापर्यंतच्या पश्चिमेकडील भाग दक्षिण – श्री . राजेश जाखोटिया ते श्री . दत्ता मुसळे व करकंडे श्री . नारायण चौधरी व श्री . कैलास ड्रायव्हर ( लतिब शेख ) 
यांचे 
घराचे 
उत्तरेकडील 
भाग 


प्रभाग क्रमांक -०८ | प्रभाग क्र . ०८ 


भाग 


लोकसंख्या 


एकूण -१३०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


अ.जा. - २१ 


- 


अ.ज. -३५ 


पश्चिम -श्री . शांताराम महाजन चाळ ते श्री.लतिब शेख व श्री . बांगर रावसाहेब ते श्री नारायण चौधरी यांच्या घराचे 
पूर्वेकडील 
भाग 


( ३ ) 


( १ ) 

( २ ) प्रभाग क्रमांक -० ९ | प्रभाग क्र . ० ९ 


सोनारपाडा , गणेशनगर , 


( ४ ) 

( ५ ) उत्तर – मुरबाड कल्याण मुख्य रस्तापासून श्री मल्हारी गायकर | सर्वसाधारण ( महिला ) ते श्री रुपेश शेटे यांचे निवास स्थानापर्यंतचा दक्षिणेकडील 


मातानगर 


भाग एक - अ ( को.वि.पु ) -४१-२अ 


भाग 


लोकसंख्या 


एकूण -१३१२ 


अ.जा. -६३ 


अ.ज. - २५ 


पूर्व – मुरबाड कल्याण मुख्य रस्तापासून संतोषी माता मंदिर ते गणेश नगर पर्यंत जाणा - या पश्चिमेकडील भाग दक्षिण – श्री . सुधीरभाई तेलवणे यांचे घराचे लगतचा अंतर्गत रस्त्याचा उत्तरेकडील भाग 
पश्चिम दत्तकृपा 

ते प्रेरणा निवास पर्यंत सोनारपाड्याच्या 
नवीन 
वसाहतीच्या 
पूर्वेकडील 
भाग उत्तर – भोसले सॉ मिल ते सोनारपाड्याकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दक्षिणेकडील भाग पूर्व - श्री.संतोष एगडे यांचे निवासस्थानाच्या पश्चिमेकडील 


प्रभाग क्रमांक -१० | प्रभाग क्र .१० 


सोनारपाडा 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


लोकसंख्या 


भाग 


एकूण - ९ ४२ 


दक्षिण – श्री . मुरलीधर बागडे यांचे निवासस्थान ते श्री . चक्रवर्ती यांच्या निवासस्थानाच्या उत्तरेकडील भाग 


अ.जा. - २ ९ 


अ.ज. -६१ 


पश्चिम -श्री . गजानन गायकर यांचे निवासस्थानाचे 
पूर्वेकडील 
भाग 


७ 


2 


( १ ) 


( २ ) 


प्रभाग क्रमाक -११ | प्रभाग क्र .११ 


लोकसंख्या 


एकूण -१३१६ 


अ.जा. - ७३ 


अ.ज. - ५३ 


( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) गणेशनगर , देवीची आळी उत्तर - श्री . रमाकांत आंग्रे यांचे निवासस्थान ते श्री . लक्ष्मण सर्वसाधारण 

सरनिंगे यांची बिल्डींग व श्री . उल्हास बांगर यांचे निवास स्थान ते श्रीम . सोनावणे मॅडम , श्री . महादू गोरले यांचे निवासस्थानाचे 
दक्षिणेकडील 
भाग पूर्व – मरीआई मंदिर व श्री . पडवळ आप्पा निवासस्थान , व श्री . रामा भांडे यांची चक्की , श्री . घागस यांचे घराचे 
पश्चिमेकडील 
भाग दक्षिण – श्री . शंकर घागस यांचे निवासस्थान ते श्री . दत्ता डोहळे यांचे निवास स्थानाचे उत्तरेकडील भाग पश्चिम - श्री . महादू गोरले यांचे निवासस्थान ते गणेश जोशी 

सर यांचे निवासस्थानाचे पूर्वेकडील भाग त्रिनयना बिल्डींग , माळीनगर | उत्तर – श्री . दाजी माळी यांचे निवासस्थान ते देवगावकडे ना.मा.प्र . ( सर्वसधारण ) 

जाणाऱ्या रस्त्यावरील माळीपाडा गावाच्या फाट्याच्या 
दक्षिणेकडील 
भाग 

- देवधरवाडा ते अरुण शेलार यांचे निवासस्थान , व श्री . देसले सर ( त्रिनयना विभागाच्या ) पश्चिमेकडील भाग दक्षिण – श्री . दाभाडे यांचे निवासस्थान ते श्री . रवी पाटील यांचे निवास स्थान व श्री . रमेश माळी यांचे निवास स्थान व श्री . भगवान धुमाळ यांच्या निवासस्थानाच्या उत्तरेकडील 


प्रभाग क्रमाक -१२ | प्रभाग क्र .१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


लोकसंख्या 


- 


एकूण - १२१ ९ 


अ.जा. -५३ 


अ.ज. -७६ 


भाग 


पश्चिम - श्री . भगवान धुमाळ यांचे निवासस्थान ते श्री . केशव 
माळी 
यांच्या 
चाळीच्या 
पूर्वेकडील 
भाग 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


प्रभाग क्रमांक -१३ | प्रभाग क्र .१३ 


लोकसंख्या 


एकूण - १३४४ 


अ.जा. 


४४ 


अ.ज. - ११२ 


( ३ ) 

( ४ ) शंकर मंदिर , उगळे आळी , उत्तर - श्री . संजय राखडे यांचे दुकान ते श्री रवी तेलवणे 
सर्वसाधारण भदेवाडा , वैश्य समाज हॉल , यांचे निवासस्थान व वैश्य समाज हॉल ते श्री नरेश शहा यांचे बाजारपेठ 

निवासस्थानापर्यंतचा दक्षिणेकडील भाग पूर्व – श्री संजय राखडे यांचे दुकान ते श्री जगन शहा यांचे घरापर्यंतच्या पश्चिमेकडील भाग दक्षिण – राम मंदिर शेजारील जगन शहा ते आदर्श विद्यालय ते उगळे आळी सार्वजनिक शौचालयाच्या उत्तरेकडील भाग पश्चिम -उगळे आळी सार्वजनिक शौचालय ते स्टेट बँकेकडे 

जाणाऱ्या माळीपाडा रस्त्याच्या पूर्वेकडील भाग खोत आळी , सोनार आळी , उत्तर – हनुमान मंदिर ते टिळक चौक ते सखाराम देसले सर्वसाधारण 
सिनेमा 
फाटा 
, 
बाजारपेठ 
, चाळीच्या दक्षिणेकडील भाग 
जैन 
मंदिर 

पूर्व – सखाराम देसले चाळ व टिळक चौकाच्या 
पश्चिमेकडील 
भाग दक्षिण – हरड बिल्डिंग ते कोळेकर बिल्डींग ते राजेश शहा 
यांचे 
निवासस्थान 
व 
श्री.दीपक 
कुंभार 
यांचे 
दुकान 
ते 
डॉ 
. एस.बी.शहा यांचे निवासस्थानाच्या उत्तरेकडील भाग पश्चिम -हनुमान मंदिर ते डॉ . एस.बी.शहा यांचे 
निवासस्थानाच्या 
पूर्वेकडील 
भाग 


प्रभाग क्रमांक -१४ प्रभाग क्र .१४ 


लोकसंख्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


एकूण - ११२३ 


अ.जा. -४६ 


अ.ज. -४१ 


0 


( १ ) 

( २ ) प्रभाग क्रमांक -१५ | प्रभाग क्र . १५ 


( ५ ) सर्वसाधारण ( महिला ) 


लोकसंख्या 


एकूण - १२६१ 


अ.जा. –११४ 


अ.ज. -६२ 


( ३ ) 

( ४ ) माऊली नगर , तोंडलीकर उत्तर – कुणबी समाज हॉल ते संभाजीनगर सार्वजनिक नगर , संभाजीनगर , बागेश्वरी शौचालय ते श्री . सुरेश तेलवणे यांच्या निवासस्थानाच्या पप हाउस 

दक्षिणेकडील 
भाग पूर्व – कुणबी समाज हॉल ते म्हसारोडकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या ( हायड्रो कॉलनी ) पश्चिमेकडील भाग दक्षिण – बागेश्वरी पंप हाऊस ते हायड्रो कॉलनीच्या उत्तरेकडील भाग ( म्हसा रोड लगतच्या उत्तरेकडील भाग पश्चिम - श्री . सुरेश तेलवणे यांचे निवासस्थान ते बागेश्वरी 

पंप हाऊस पूर्वेकडील भाग संभाजीनगर , देहेरकरवाडा , उत्तर – श्री . साखरे गुरुजी यांचे निवासस्थान ते श्री . संजय कुंभारवाडा , पाचआंबा , बल्लाळ यांचे निवासस्थानाच्या दक्षिणेकडील भाग ते श्री . गोऱ्याचा पाडा , क्रांती टॉकीज विजय शहा यांचे निवासस्थान ते राम मंदिराच्या दक्षिणेकडील भाग व राम मंदिर वसाहत 

पूर्व - श्री . साखरे गुरुजी यांचे निवासस्थान ते श्री . त्र्यंबक आंबवणे यांचे निवासस्थान व श्री . धर्मा पाटील यांचा वाडा ते श्री . दीपक कुंभार यांचे पोल्ट्रीकडील पश्चिमेकडील भाग दक्षिण - श्री . त्र्यंबक आंबवणे यांचे निवासस्थान ते धर्मा पाटील यांचा वाडा व श्री . दीपक कुंभार यांचे पोल्ट्री ते गोऱ्याचा पाडा विभागाकडील उत्तरेकडील भाग 


प्रभाग क्रमाक -१६ | प्रभाग क्र .१६ 


अ.जमाती ( महिला ) 


- 


लोकसंख्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


भाग 


एकूण -१२३१ 


अ.जा. - ५० 


अ.ज. - १२ ९ 


पश्चिम -श्री . संजय बल्लाळ यांचे निवासस्थान ते राम मंदिर 
ते 
गोऱ्याचा 
पाडा 
विभागाच्या 
पूर्वेकडील 
भाग 


( 8 ) 


( २ ) 


( ३ ) शास्त्रीनगर , मार्केपाडा 


( ५ ) ना.मा.प्र . ( सर्वसधारण ) 


प्रभाग क्रमांक -१७ | प्रभाग क्र .१७ 


( ४ ) उत्तर - श्री . टेकडे यांचे निवासस्थान ते मार्केपाडा या विभागाच्या दक्षिणेकडील भाग पूर्व - श्री . टेकडे यांचे निवासस्थान ते श्री . सतिश तरे यांच्या घराच्या पश्चिमेकडील भाग 


लोकसख्या 


एकूण - ११७६ 


दक्षिण - श्री . सतिश तरे यांचे निवासस्थान ते संतोष माळी यांचे निवासस्थानाचे उत्तरेकडील भाग 


अ.जा. - १३ 


अ.ज. - ०० 


पश्चिम - श्री . संतोष माळी यांचे निवासस्थान ते शास्त्रीनगर मराठी शाळा , श्री . धुमाळ गुरुजी यांचे निवासस्थानाचे पूर्वेकडील भाग 


21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 


ठाणे , 
दिनांक 
२२ 
नोव्हेंबर 
२०२१ 
. 


परितोष 
र 
. 
कंकाळ 
, 

मुख्याधिकारी , मुरबाड नगरपंचायत . 


वैदेही 
रानडे 
, जिल्हाधिकारी , ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३ , २०२१ / अग्रहायण २ , शके १ ९ ४३ 


११ 


